RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष १, अंक ५ ] 


सोमवार , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


पृष्ठे क्रमांक 


सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६. -दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या कामांसाठी राज्याच्या 

एकत्रित निधीतून आणखी विवक्षित रकमा देणे व त्यांचेविनियोजन करणे यांस अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी अधिनियम . 


१ ते ११ 


दिनांक २० मार्च २०१५ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


एम . ए. सईद , 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१५ चा महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक ६ . 
( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २३ मार्च २०१५ रोजी प्रथम 
प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 
दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी विवक्षित 

रकमा देणे व त्यांचे विनियोजन करणे यांस अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी अधिनियम. 
ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०४ व २०५ अन्वये, दिनांक ३१ मार्च२०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या 
कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी रकमांचे विनियोजन करण्यासाठी विनियोजन अधिनियम संमत करून 
घेण्याकरिता व उक्त रकमांच्या प्रदानास अधिकृत मंजुरी देण्याच्या प्रयोजनाकरिता तरतूद करणे आवश्यक आहे ;त्याअर्थी, 
भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 
१ . या अधिनियमास, महाराष्ट्र ( पुरवणी) विनियोजन अधिनियम , २०१५ असे म्हणावे. 

संक्षिप्त नाव . 


• 


( १ ) 


भाग चार - १०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १९ ३७ 


सन २०१४ 


राज्याच्या 


२ . राज्याच्या एकत्रित निधीतून , दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षात , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
२०१५ या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कामे व प्रयोजने यांच्या बाबतीतील कित्येक खर्च भागविण्यासाठी रकमा देतेवेळी यासोबत 
वित्तीय 

जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमांपेक्षा अधिक नसतील इतक्या म्हणजे तीन हजार पाचशे 
वर्षासाठी 

छत्तीस कोटी, शहाण्णव लाख , वीस हजार एवढी एकूण बेरीज होणाऱ्या रकमा देता येतील व त्यांचा विनियोग करता येईल. 
एकत्रित 
निधीतून 

रुपये 
३५,३६,९ ६,२०,००० 

काढणे. 


विनियोजन. 

३ . या अधिनियमाद्वारे , राज्याच्या एकत्रित निधीतून ज्या रकमा देण्यासाठी व त्यांचा विनियोग करण्यासाठी अधिकृत 
मंजुरी देण्यात आलेली आहे , त्या रकमांचा विनियोग दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षात अनुसूचीत दर्शविलेली 
कामे व प्रयोजने यांकरिता करण्यात येईल . 


अनुसूची 
(कलमे२व३पहा) 


अनुदानाचा 


किंवाइतर 


कामेवप्रयोजने 


लेखाशीर्ष 


एकूण 


विनियोजनाचा 


विधानसभेने 

एकत्रितनिधीवर 
मत 
देऊन 
मंजूर 

भारितकेलेल्या केलेल्यारकमांपेक्षा 

रकमांपेक्षा 
अधिकनसतीलअशारकमा 

(४) 


क्रमाक 


(२) 


(३) 


(५) रुपये 


ए-महसुलीलेख्यावरीलखर्च 


रुपये 


रुपये 


गृहविभाग 


२०१४,न्यायदान 


बी-१ 


पोलीसप्रशासन 


२०५५,पोलीस 


३,००० 


... 


३,००० 


२०७०,इतरप्रशासनिकसेवा 


बी-२ 


राज्यउत्पादनशुल्क 


२०३९,राज्यउत्पादनशुल्क 


७,११,३३,००० 


... 


७,११,३३,००० 


एकूण-गृहविभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


७,११,३६,००० 


७,११,३६,००० 


महसूलववनविभाग 


सी-२मुद्रांकवनोंदणी 


२०३०,मुद्रांकवनोंदणी 


६४,८५,०९,००० 


... 


६४,८५,०९,००० 


२२१७,नगरविकास 


२२२५,अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमाती,इतर 


सी-५इतरसामाजिकसेवा 


मागासवर्गवअल्पसंख्याकयांचेकल्याण 


९,१३,०५,००० 


... 


९,१३,०५,००० 


२२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याण 


२२५०,इतरसामाजिकसेवा 


सी-६नैसर्गिकआपत्तींच्यानिवारणासाठीसहाय्य 


२२४५,नैसर्गिकआपत्तींच्यानिवारणासाठीसहाय्य 


२१,१४,९२,११,००० 


२१,१४,९२,११,००० 


२४०६,वनीकरणववन्यजीवन 


सी-७वने 


२४१५,कृषिविषयकसंशोधनवशिक्षण 


१,००० 


... 


१,००० 


एकूण-महसूलववनविभाग 


२१,८८,९०,२६,००० 


२१,८८,९०,२६,००० 


R 


(२) 


(३) 


(४) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


२,००० 


... 


२,००० 


कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसायविकासवमत्स्यव्यवसायविभाग 

२४०१,पीकसंवर्धन डी-३कृषिसेवा 

२४०२,मृदवजलसंधारण २४१५,कृषिविषयकसंशोधनवशिक्षण 

एकूण-कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय 

विकासवमत्स्यव्यवसायविभाग 

शालेयशिक्षणवक्रीडाविभाग 
ई-२सर्वसाधारणशिक्षण 

२२०२,सर्वसाधारणशिक्षण 


२,००० 


... 


२,००० 


१,००० 


१,००० 


एकूण-शालेयशिक्षणवक्रीडाविभाग 


१,००० 


... 


१,००० 


एफ-२नगरविकासवइतरप्रगतसेवा 


२,४५,७०,७३,००० 


२,४५,७०,७३,००० 


नगरविकासविभाग 

२०५३,जिल्हाप्रशासन २०७०,इतरप्रशासनिकसेवा २२१७,नगरविकास ३०५४,मार्गवपूल २२३०,कामगारवसेवायोजन 
२२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याण २२५१,सेक्रेटरिएट-सामाजिकसेवा ३४७५,इतरसर्वसाधारणआर्थिकसेवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


एफ-३सेक्रेटरिएटवइतरसामाजिकसेवा 


५,८०, 


१,००० 


... 


५,८०,९३,००० 


२,५१,५१,६६,००० 


२,५१,५१,६६,००० 


जी-१ 


एकूण-नगरविकासविभाग वित्तविभाग 

२०२०,उत्पन्नवखर्चयांवरीलकरांचीवसुली २०४०,विक्रीकर ३४७५,इतरसर्वसाधारणआर्थिकसेवा २०४८,ऋणकमीकरणेकिंवाऋणप्रतिबंधनयांसाठी 

विनियोजन 


विक्रीकरप्रशासन 


२,६७,०३,००० 


... 


२,६७,०३,००० 


... 


५,२४,४६,०६,००० 


५,२४,४६,०६,००० 


जी-३ 


व्याजप्रदानवऋणसेवा 


२०४९,व्याजप्रदान 


एकूण-वित्तविभाग 


२,६७,०३,००० 


५,२४,४६,०६,००० 


५,२७,१३,०९,००० 


सार्वजनिकबांधकामविभाग 


भाग चार - १०-२ 


२०५९,सार्वजनिकबांधकामे २२०२,सर्वसाधारणशिक्षण 


२२०३,तंत्रशिक्षण 


२२०५,कलावसंस्कृती २२१०,वैद्यकीयसेवावसार्वजनिकआरोग्य २२१७,नगरविकास 


... 


८,६०,००० 


एच-६सार्वजनिकबांधकामेआणि 

प्रशासकीयवकार्यचालनइमारती 


८,६०,००० 


२२३०,कामगारवसेवायोजन 


२४०३,पशुसंवर्धन 


२४०५,मत्स्यव्यवसाय 


एकूण-सार्वजनिकबांधकामविभाग 


... 


८,६०,००० 


८,६०,००० 


जलसंपदाविभाग 


आय-१व्याजप्रदान 


२०४९,व्याजप्रदान 


... 


१,६६,७१,००० 


१,६६,७१,००० 


एकूण-जलसंपदाविभाग 


१,६६,७१,००० 


१,६६,७१,००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


विधिवन्यायविभाग 


जे-१ 


न्यायदान 


२०१४,न्यायदान 


१,००० 


२,३९,५५,००० 


२,३९,५६,००० 


एकूण-विधिवन्यायविभाग 


१,००० 


२,३९,५५,००० 


२,३९,५६,००० 


उद्योग,ऊर्जावकामगारविभाग 


२,३२,१०,००० 


... 


२,३२,१०,००० 


के-३ 


लेखनसामग्रीवमुद्रण 


२०५७,पुरवठावविनियोग २०५८,लेखनसामग्रीवमुद्रण 

एकूण-उद्योग,ऊर्जावकामगारविभाग 


२,३२,१०,००० 


२,३२,१०,००० 


ग्रामविकासवजलसंधारणविभाग 


२२,३८,३४,००० 


२२,३८,३४,००० 


५०,०१,००० 


५०,०१,००० 


एल-१व्याजप्रदान 

२०४९,व्याजप्रदान एल-२जिल्हाप्रशासन 

२०५३,जिल्हाप्रशासन एल-५स्थानिकसंस्थावपंचायतराजसंस्थायांना ३६०४,स्थानिकसंस्थावपंचायतराजसंस्थायांना नुकसानभरपाईच्यावअभिहस्तांकितरकमादेणे. नुकसानभरपाईच्यावअभिहस्तांकितरकमादेणे. 

एकूण-ग्रामविकासवजलसंधारणविभाग 


८०,००,००,००० 


८०,००,००,००० 


५०,०१,००० 


१,०२,३८,३४,००० 


१,०२,८८,३५,००० 


(२) 


(३) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभाग 


एम-२ 


अन्न 


२४०८,अन्न,साठवणववखारसाठवण 


१,४४,९१,८५,००० 


१,४४,९१,८५,००० 


एकूण-अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभाग 


१,४४,९१,८५,००० 


१,४४,९१,८५,००० 


सामाजिकन्यायवविशेषसहाय्यविभाग 


एन-३अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमाती,इतर 


२२२५,अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमाती,इतर 


मागासवर्गवअल्पसंख्याकयांचेकल्याण 


मागासवर्गवअल्पसंख्याकयांचेकल्याण 


२,००० 


... 


२,००० 


२२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याण 


एकूण-सामाजिकन्यायवविशेषसहाय्यविभाग 


२,००० 


२,००० 


नियोजनविभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


ओ-१जिल्हाप्रशासन 


२०५३,जिल्हाप्रशासन 


१,००० 


१,००० 


एकूण-नियोजनविभाग 


१,००० 


१,००० 


सार्वजनिकआरोग्यविभाग 


२२१०,वैद्यकीयसेवावसार्वजनिकआरोग्य 


आर-१वैद्यकीयसेवावसार्वजनिकआरोग्य 


२२११,कुटुंबकल्याण 


२,००० 


... 


२,००० 


२२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याण 


एकूण-सार्वजनिकआरोग्यविभाग 


२,००० 


२,००० 


वैद्यकीयशिक्षणवऔषधिद्रव्येविभाग 


एस-१वैद्यकीयसेवावसार्वजनिकआरोग्य 


२२१०,वैद्यकीयसेवावसार्वजनिकआरोग्य 


६८,२८,९६,००० 


६८,२८,९६,००० 


एकूण-वैद्यकीयशिक्षणवऔषधिद्रव्येविभाग 


६८,२८,९६,००० 


... 


६८,२८,९६,००० 


भाग चार - १०-२ 


आदिवासीविकासविभाग 

२२०२,सर्वसाधारणशिक्षण २२०३,तंत्रशिक्षण २२०४,क्रीडावयुवकसेवा २२१०,वैद्यकीयसेवावसार्वजनिकआरोग्य २२११,कुटुंबकल्याण २२१५,पाणीपुरवठावस्वच्छता २२१६,गृहनिर्माण २२१७,नगरविकास २२२०,माहितीवप्रसिद्धी २२२५,अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमाती, 

इतरमागासवर्गवअल्पसंख्याकयांचेकल्याण २२३०,कामगारवसेवायोजन २२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याण २२३६,पोषणआहार २४०१,पीकसंवर्धन २४०३,पशुसंवर्धन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


१५,००० 


... 


१५,००० 


टी-५जनजातिक्षेत्रविकासउपयोजनेवरील 

महसुलीखर्च 


२४०५,मत्स्यव्यवसाय 


२४०६,वनीकरणववन्यजीवन 


२४२५,सहकार २५०१,ग्रामीणविकासासाठीविशेषकार्यक्रम 


२५०५,ग्रामीणरोजगार 


२७०२,लहानपाटबंधारे 


२८०१,वीज 


२८१०,अपारंपरिकऊर्जासाधने २८५१,ग्रामोद्योगवलघुउद्योग ३०५४,मार्गवपूल ३०५५,मार्गपरिवहन 


एकूण-आदिवासीविकासविभाग 


१५,००० 


१५,००० 


८ 


(२) 


(३) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


सहकार,पणनववस्त्रोद्योगविभाग 

२२३०,कामगारवसेवायोजन २२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याण २४२५,सहकार २४३५,इतरकृषिविषयककार्यक्रम २८५१,ग्रामोद्योगवलघुउद्योग २८५२,उद्योग ३४५१,सेक्रेटरिएट-आर्थिकसेवा 


७४,६२,००० 


... 


७४,६२,००० 


व्ही-२ सहकार 


एकूण-सहकार,पणनववस्त्रोद्योगविभाग 


७४,६२,००० 


७४,६२,००० 


१६,२३,१०,००० 


१६,२३,१०,००० 


उच्चवतंत्रशिक्षणविभाग डब्ल्यू-१व्याजप्रदान 

२०४९,व्याजप्रदान डब्ल्यू-२सर्वसाधारणशिक्षण 

२२०२,सर्वसाधारणशिक्षण डब्ल्यू-७प्रादेशिकअसमतोलदूरकरण्यावरील २२०३,तंत्रशिक्षण 

महसुलीखर्च 


२६,५६,१०,००० 


२६,५६,१०,००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


३,३४,०१,००० 


... 


३,३४,०१,००० 


२९,९०,११,००० 


१६,२३,१०,००० 


४६,१३,२१,००० 


६,००० 


६,००० 


६,००० 


६,००० 


२६,९६,८८,२६,००० 


६,४७,२२,३६,००० 


३३,४४,१०,६२,००० 


एकूण-उच्चवतंत्रशिक्षणविभाग 

मराठीभाषाविभाग झेएफ-२कलावसंस्कृती 

२२०५,कलावसंस्कृती 

एकूण-मराठीभाषाविभाग 

एकूण-ए-महसुलीलेख्यावरीलखर्च बी-भांडवलीलेख्यावरीलखर्च 

गृहविभाग 

४०५५,पोलिसांवरीलभांडवलीखर्च बी-१०आर्थिकसेवांवरीलभांडवलीखर्च 

४०७०,इतरप्रशासनिकसेवायांवरीलभांडवलीखर्च ५०५५,मार्गपरिवहनयावरीलभांडवलीखर्च 


१,००० 


... 


१,००० 


एकूण-गृहविभाग 


१,००० 


१,००० 


कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसायविकासवमत्स्यव्यवसायविभाग डी-८पशुसंवर्धनावरीलभांडवलीखर्च४४०३,पशुसंवर्धनावरीलभांडवलीखर्च 


२,०९,७३,००० 


... 


२,०९,७३,००० 


४४०५,मत्स्यव्यवसायावरीलभांडवलीखर्च 


डी-९ 


मत्स्यव्यवसायावरीलभांडवलीखर्च 


२,००० 


२,००० 


६४०५,मत्स्यव्यवसायासाठीकर्जे 


... 


२,०९,७५,००० 


... 


२,०९,७५,००० 


एकूण-कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय 

विकासवमत्स्यव्यवसायविभाग. 


वित्तविभाग 


६००३,राज्यशासनाचेदेशांतर्गतऋण 


जी-९सार्वजनिककर्जेवआंतरराज्यीय 


... 


१,६५,३७,४७,००० 


१,६५,३७,४७,००० 


६००४,केंद्रसरकारकडूनकर्जेवआगाऊरकमा ७८१०,आंतरराज्यीयतडजोड 


तडजोड. 


एकूण-वित्तविभाग 


... 


१,६५,३७,४७,००० 


१,६५,३७,४७,००० 


सार्वजनिकबांधकामविभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


४०५९,सार्वजनिकबांधकामांवरीलभांडवलीखर्च 


४२०२,शिक्षण,क्रीडा,कलावसंस्कृतीयांवरील 


भांडवलीखर्च. 


४२१०,वैद्यकीयसेवावसार्वजनिकआरोग्ययांवरील 


भांडवलीखर्च. 


एच-८सार्वजनिकबांधकामेआणि 


४२१७,नगरविकासावरीलभांडवलीखर्च 


२,००० 


... 


२,००० 


प्रशासकीयवकार्यचालनइमारती 


४२२५,अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमाती,इतरमागासवर्ग 

वअल्पसंख्याकयांचेकल्याणयांवरीलभांडवलीखर्च. 


यांवरीलभांडवलीखर्च. 


४२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याणयांवरीलभांडवलीखर्च 


४२५०,इतरसामाजिकसेवांवरीलभांडवलीखर्च 


४४०५,मत्स्यव्यवसायावरीलभांडवलीखर्च 


एकूण-सार्वजनिकबांधकामविभाग 


२,००० 


२,००० 


१० 


(२) 


(३) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


जलसंपदाविभाग 

४४०२,मृदवजलसंधारणयांवरीलभांडवलीखर्च ४७०१,मोठेवमध्यमपाटबंधारेयांवरीलभांडवलीखर्च ४७०२,लहानपाटबंधा-यांवरीलभांडवलीखर्च ४७११,पूरनियंत्रणप्रकल्पांवरीलभांडवलीखर्च ४८०१,वीजप्रकल्पांवरीलभांडवलीखर्च 


आय-५पाटबंधाऱ्यांवरीलभांडवलीखर्च 


३०,००० 


... 


३०,००० 


३०,००० 


३०,००० 


एकूण-जलसंपदाविभाग उद्योग,ऊर्जावकामगारविभाग 

४८०१,वीजप्रकल्पांवरीलभांडवलीखर्च के-११वीजप्रकल्पांवरीलभांडवलीखर्च 

६८०१,वीजप्रकल्पांसाठीकर्जे 


१,००० 


... 


१,००० 


१,००० 


... 


१,००० 


एकूण-उद्योग,ऊर्जावकामगारविभाग आदिवासीविकासविभाग 

४०५९,सार्वजनिकबांधकामांवरीलभांडवलीखर्च ४२०२,शिक्षण,क्रीडा,कलावसंस्कृतीयांवरीलभांडवलीखर्च ४२१०,वैद्यकीयसेवावसार्वजनिकआरोग्ययांवरीलभांडवलीखर्च ४२२५,अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमाती,इतरमागासवर्ग 

वअल्पसंख्याकयांचेकल्याणयांवरीलभांडवलीखर्च. 

४२५०,इतरसामाजिकसेवांवरीलभांडवलीखर्च टी-६जनजातिक्षेत्रविकासउपयोजनेवरील ४४०२,मृदवजलसंधारणयांवरीलभांडवलीखर्च भांडवलीखर्च. 

४४०३,पशुसंवर्धनयावरीलभांडवलीखर्च ४४०५,मत्स्यव्यवसायावरीलभांडवलीखर्च ४४०६,वनीकरणववन्यजीवनयांवरीलभांडवलीखर्च ४४२५,सहकारावरीलभांडवलीखर्च ४७०१,मोठेवमध्यमपाटबंधा-यांवरीलभांडवलीखर्च ४७०२,लहानपाटबंधा-यांवरीलभांडवलीखर्च ५०५४,मार्गवपूलयांवरीलभांडवलीखर्च 

एकूण-आदिवासीविकासविभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


१२,००० 


... 


१२,००० 


१२,००० 


१२,००० 


२५,२६,०३,००० 


... 


२५,२६,०३,००० 


२५,२६,०३,००० 


२५,२६,०३,००० 


महिलावबालविकासविभाग एक्स-३सामाजिकसेवांवरीलभांडवलीखर्च ४२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याणयांवरीलभांडवलीखर्च 

४२३६,पोषणआहारावरीलभांडवलीखर्च 

एकूण-महिलावबालविकासविभाग पाणीपुरवठावस्वच्छताविभाग 

४२१५,पाणीपुरवठावस्वच्छतायांवरीलभांडवलीखर्च वाय-६आर्थिकआणिसामाजिकसेवायांवरील 

४४०२,मृदवजलसंधारणयांवरीलभांडवलीखर्च भांडवलीखर्च 

६२१५,पाणीपुरवठावस्वच्छतायांसाठीकर्जे 

एकूण-पाणीपुरवठावस्वच्छताविभाग 


११,८७,००० 


... 


११,८७,००० 


११,८७,००० 


११,८७,००० 


एकूण-बी-भांडवलीलेख्यावरीलखर्च 


२७,४८,११,००० 


१,६५,३७,४७,००० 


१,९२,८५,५८,००० 


एकूणबेरीज. 


२७,२४,३६,३७,००० 


८,१२,५९,८३,००० 


३५,३६,९६,२०,००० 


STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


